वाचा- 


प्रस्तावना- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, गडचिरोली, 
अकोला, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, ववर्धा व 
त्यांचे नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये फायर 
ओऑडीटविषयक उपाययोजना करण्यासाठी निधि 
उपलब्ध करुन देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


शासन frre विधि व न्याय विभाग, क्रमांकः संकीर्ण २११७/प्र.क्र.१२२/का.१२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : संकीर्ण १८१७/प्र.क्र.१२३/का.१२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : संकीर्ण १११७/प्र.क्र.२६/का.१२, 
दिनांक ११ जुले, २०१९ 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : याचिका ०२१७/११७/प्र.क्र.६२/का.११, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : याचिका ०३१६/२२४/प्र.क्र.२९/का.११, 
दिनांक २७ मे, २०१९ 

शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांक : याचिका ०९१६/६९५/प्र.क्र.१२९/का.११, 
दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ 

शासन निर्ण विधि व न्याय विभाग क्रमांक : संकीर्ण २५१७/प्र.क्र.२२/का.१२, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (१) येथील दिनांक २७.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र 
न्यायालय नागपूर व नियंत्रणाखालील सुयोग इमारत नागपूर आणि पारशिवनी या न्यायालयीन इमारतींमध्ये 
अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधीन अ.क्र. (2) येथील दिनांक २७.०२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
गडचिरोली व त्यांचे नियंत्रणाखाळील इमारती, तसेच, आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, चामोर्शी, अहेरी व सिरोंचा 
या न्यायालयीन इमारतींच्या अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. (३) येथील दिनांक ११.०७.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
जिल्हा व सत्र न्यायाळय अकोला यांच्या जुन्या न्यायालयीन इमारतींमध्ये (सन १९२५ व १८६७) अग्नीशमन यंत्रणा 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 


उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र 
(४) येथील दिनांक ३१.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय धुळे येथील नवीन 
न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. (4) येथील दिनांक २७.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव व त्यांच्या अधिपत्याखालील भुसावळ, अमळनेर, मुक्ताईनगर, रावेर, यावल, 
चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर, एरंडोल, चोपडा, पारोळा, बोदवड व भडगाव येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये 
अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भाधीन अ.क्र. (६) येथील दिनांक ०९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील राहुरी, शेवगाव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, संगमनेर, अकोले, 
जामखेड, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, वरिष्ठ न्यायालय अहमदनगर व कनिष्ठ न्यायालय अहमदनगर 
येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्नीडामन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. (9 येथील दिनांक २७.०२.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सेलू, अलिपूर, देवळी, सेवाग्राम, कारंजा, 
समुद्रपूर, आर्वी, पुलगाव व हिंगणघाट येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये aed यंत्रणा उभारणी / 
अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांसाठी निधिची तरतुद 
करण्यासाठी ऑगस्ट, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानमंडळास सादर करण्यात आलेली पुरवणी मागणी 
मंजूर झाली असल्याने या न्यायालयासांठी निधि उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूर, गडचिरोली, अकोला, धुळे, जळगाव, अहमदनगर व वर्धा आणि त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा उभारणी / अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या खालील तक्त्यात अ.क्र. (३) येथील रकान्यात नमूद रक्कमेची 
रुपये १९,५७,८६,२८४/- (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी सत्तावन्न लक्ष seat हजार दोनशे चौ-याऐंशी फक्त) 
पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे :- 


अ. न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय मान्यता | २०% मर्यादेत वितरीत नियंत्रक 

क्र. देण्यात आलेली करावयाची रक्‍कम अधिकारी 
रक्‍कम (रुपये) संकेतांक 
(रुपये) 

al 2 3 (eee | ५ 

i जिल्हा व सत्र न्यायालय नागपूरव | २,०६,२४,६४८ ४१,२४,९२९.६ J 0033 


नियंत्रणाखालील सुयोग इमारत 
आणि पारशिवनी या न्यायालयीन 
इमारती 


२ ।जिल्हा व सत्र न्यायालय |  ४,६०,२२,००० ९२,०४,४००.० J ००३६ 
गडचिरोली व नियंत्रणाखाळील 
आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 


न्यायालयीन इमारती 


प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली 
रक्‍कम 
(रुपये) 


२०% मर्यादेत वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(रुपये) 


नियंत्रक 
अधिकारी 
संकेतांक 


चामोर्शी, अहेरी व सिरोंचा या 
न्यायालयीन इमारती 


जिल्हा व सत्र न्यायालय अकोला 
यांच्या जुन्या न्यायालयीन इमारती 


94,009,843 


३,०१,५३०.६ 


J 0090 


जिल्हा व सत्र न्यायालय धुळे 
येथील नवीन न्यायालयीन इमारत 


१,२७,०८,२२८ 


२५,४१,६४७.६ 


J 0020 


जिल्हा व सत्र न्यायलय जळगाव F 
त्यांच्या अधिपत्याखालील 
भुसावळ, अमळनेर, मुक्ताईनगर, 
रावेर, Bde, चाळीसगाव, 
पाचोरा, जामनेर, एरंडोल, 
चोपडा, पारोळा, बोदवड व 
भडगाव येथीळ न्यायालयीन 
इमारती 


६,६२,०८,४९६ 


१,३२,४१,६९९.२ 


००२१ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय 
अहमदनगर यांच्या 
अधिपत्याखालील राहुरी, 
शेवगांव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, 
पारनेर, संगमनेर, अकोले, 
जामखेड, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, 
कोपरगाव, राहता, वरिष्ठ 
न्यायालय अहमदनगर व कनिष्ठ 
न्यायालय अहमदनगर येथील 
न्यायालयीन इमारती 


८५,८०, ६०९ 


१७,१६,१२१.८ 


J 0022 


जिल्हा व सत्र न्यायालय वर्धा व 
त्यांच्या नियंत्रणाखाळील सेलू, 
अलिपूर, देवळी, सेवाग्राम, 
कारंजा, समुद्रपूर, आर्वी, पुलगाव 
व हिंगणघाट येथील न्यायालयीन 
इमारती 


४,०१, ३४,६४० 


८०,२६,९२८.० 


J 0032 


एकूण 


१९,५७,८६,२८४ 


३,९१,५७,२५६.८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२ 


२. सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
झालेली आहे. त्यानुसार उपरोक्त तक्त्यातील नमूद कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
रकक्‍्कमेपैकी २०टक्के इतक्या मर्यादेतील निधि नियंत्रक अधिकारी, संबंधित प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिहठा यांना 
याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयांसाठी आवड्यक तो खर्च उपरोक्‍त नमूद लेखाशीर्षाखालील 
सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर area निर्णय, fea विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९११/२०२२/व्यय-५, दिनांक 
२०.०६.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१३१६१८४९५९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. NITIN V 


JIWANE 


(नि. fa. जिवने ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर / गडचिरोली / अकोला / धुळे/जळगाव/ अहमदनगर 
/ वर्धा 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/गडचिरोली/अकोला / धुळे/जळगाव/अहमदनगर /वर्धा 
५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५ / अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 
६. विधि व न्याय विभाग कार्यासन २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


